महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
चिमूर (जिल्हा चंद्रपूर शाहराच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- नगरो-२०१८/प्र.क्र.१४२/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ जून, २०१८ 


वाचा:- 
१. नगर विकास विभागाचा समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २८ मार्च, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ०३. (अ) पुढील प्रमाणे वाचावा. 


“०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार चिमूर नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 
© सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पूर्ण ठेव तत्वावर करणेत यावे. 
« त्यापोटी प्रकल्प किमतीच्या ३% इतके शुल्क नगरपरिषदेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
प्रदान करावे. 
« सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०४१४२८३१९८२५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pandurang) ब्यान 
Jotiba Jadhav वावा 
(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.१४२/नवि-३३ 


३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
qo. विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
११. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, चंद्रपूर. 
१३. मुख्याधिकारी, चिमूर नगरपरिषद, चिमूर, जि. चंद्रपूर. 
१४. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


